महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : कअप १११८/प्र.क्र.०१/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० जुले, २०१८ 


शासन आदेठा 


श्रीमती अश्विनी अ. चुरी, कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग यांची प्रशासकीय कारणास्तव 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(४) व ४(५) नुसार बदली करण्यात येत असून, त्यांची 
बदलीने पदस्थापना पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागामध्ये करण्यात येत आहे. श्रीमती चुरी, कक्ष अधिकारी 
यांनी त्यांची पदस्थापना केलेल्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागामध्ये तत्काळ रूजू व्हावे. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७३०१६४८२५८००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Gajanan spent : 
PIO: 00 
Gurav 


Of7 3b682d6b6fccbBaecf, 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
श्रीमती अश्विनी अ.चुरी, कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई .(संबंधित मंत्रालयीन 
विभागामार्फत) 


प्रत, 


१) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. (संबंधित मंत्रालयीन विभागांमार्फत) 

२) सह सचिव / उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग/पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

3) निवडनस्ती, का.क्र.१४ ब /संग्रहार्थ. 


